दि. ०९ व १० डिसेंबर, २०२३ रोजी 
प्रायोगिक तत्वावर आयोजित केलेल्या 
राज्यस्तरीय रोजगार मेळाव्याकरीता 
येणाऱ्या अंदाजित खर्चास वित्तीय व 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : कौविउ-२०२३/प्र.क्र. २९५ (भाग १)/प्रशा. २ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ डिसेंबर, २०२३ 
वाचा:- शासन निर्णय समक्रमांक दि. १६ नोव्हेंबर, २०२३ 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


संदर्भाधीन दि. १६ नोव्हेंबर, 2023 चे शिर्षक व परिच्छेद १ मध्ये “दि. ०२ व ०३ डिसेंबर, 
२०२३ रोजी” 


च्या ऐवजी 
“दि. ०९ व १० डिसेंबर, २०२३ रोजी प्रायोगिक तत्वावर आयोजित केलेल्या” असे वाचावे. 


२. संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद २ नंतर पुढील परिच्छेद समाविष्ट करण्यात येत 
आहे:- 


“२ अ) सदर रोजगार मेळावा आयोजनाकरीता येणाऱ्या खर्चासाठी जिल्हाधिकारी तथा 
अध्यक्ष, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता जिल्हा कार्यकारी समिती, नागपूर यांना सक्षम 
प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.” 


3. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२०४१९४१२२७३०३ असा 
आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRABHAKAR _ Disitally signed by 


PRABHAKAR ATMARAM 


ATMARAM __ sANKHE 
SANKHE 1 
(प्रभाकर संखे ) 


शासनाचे अवर सचिव 


प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः कौविउ-२०२३/प्र.क्र. २९५ (भाग १)/प्रशा. २ 


) मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव 
) मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव 
) मा. मंत्री, कौडाल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव 
६) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई. 
सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
) सर्व अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-२०/अर्थसंकल्प -३) व्यय-६ 
) नियोजन विभाग 
) सर्व मंत्रालयीन विभाग 
) आयुकत, Pied विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई 
१५) सर्व जिल्हाधिकारी 
१६) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
१७) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१( लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


१८)महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा परीक्षा) मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र -२( लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर 

महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा परीक्षा) नागपूर 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

सर्व उप आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, 

सर्व सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, 
सर्व कार्यासने (कौशल्य ,रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग) मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती- कार्यासन प्रशा-२ 


२१ 
२२ 
२३ 
२४ 
२५ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


